Reg . No. NPCITY/ 236/ 2015- 17 


LE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २ , अंक १८ ] 

शनिवार , जून ४ , २०१६/ ज्येष्ठ १४, शके १९३८ [ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १८ .०० 
___ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( असा.)( ना.वि.पु.). म. शा . रा., अ. क्र . ७२ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- १२ - एमयुएन -१ - सा . नि .- कावि .३२३ - २०१६ . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६, पोट - कलम ( १ड ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी , नागपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , नागपूर जिल्ह्यातील भिवापुर व कुही या नगर 
पंचायतीच्या दिनांक १- ११-२०१५ रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाची माहिती शपथपत्रासह 
आयोगाने विहीत केल्यानुसार निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसाच्या कालावधीमध्ये सादर न केल्यामुळे खालील उमेदवारांना या आदेशाच्या 
दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीकरीता पालिका सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा पालिका सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरवित 
आहे . 


अनुसूची 
उमेदवारांचे नाव 


प्रभाग क्रमांक/ वार्ड क्र . 


अ . क्र . नगर पंचायतीचे नाव 
( १) (२) 

भिवापूर 


( ३ ) 


प्रमोद हेमराज भैसारे 


- 


Gorwrस 


सुनिल महादेव पूरी 
विजय बारसू नंदनवार 
सुनिल गोविंदा बूचे 


c 


c 


जया महादेव नंदनवार 


. 


5 


ना -एक - अ- १ ( १३५३). 


वैशाली गोपाल शेटे 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ४ , २०१६/ ज्येष्ठ १४ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


(२ ) 


वर्षाविलास राउत 


अकिला बेगम हबीबीखाँ पठाण 


ज्योती चंद्रशेखर बुरडकर 
शोभा हनुमान भागडे 
विशाखा प्रमोद सहारे 


प्रेमदास किसन ढवळे 


नागपूर : 
दिनांक ३० मे २०१६ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी , 

नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. 


